१४ वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार कार्यरत 
न्यायालयाचे नुतनीकरण या योजनेंतर्गत मुख्य महानगर 
दंडाधिकारी मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील बांद्रा येथील 
न्यायालयीन इमारतीची दुरुस्ती/ नुतनीकरणास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: चौविआ ०९१९/७२६/प्र.क्र.१६१/कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ७ जून, २०२२. 


वाचा: १. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०७/कार्या.९, दि.१०/११/२०१६. 
२. शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग,क्र.चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०/का.नऊ, दि.१२/१/२०१८ 
३.प्रबंधक (निरिक्षणे 2), उच्च न्यायालय यांचे पत्र H.B(W) ६०४४/२०१६/१९२५, दि.२९/८/२०१९ 
४. मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांचे पत्र क्र.४२२३/१९, दि.२५/७/२०१९ 
५.सहाय्यक मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्र.मु.अ.(मुं) 
/ का-२/३००/२०२०, दि.२४/१/२०२० 
प्रस्तावना : 

१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या “न्याय व्यवस्थेचे सक्षमीकरण” (Strengthening the 
Justice) या प्रयोजनासाठी सन २०१५-२०१६ ते २०१९-२०२० या ६५ वर्षाच्या कालावधीकरीता महाराष्ट्र 
राज्यासाठी रुपये १०१४ कोटी इतक्या निधीची शिफारस केली होती. त्यापैकी १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत 
"कार्यरत न्यायालयाचे नविनीकरण" या घटकासाठी ५ वर्षाच्या कालावधीकरीता रु.२२८ कोटी इतक्या निधीची 
तरतूद करण्यात आली होती. १४ व्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींची कार्यक्षम अंमलबजावणी 
करण्यासाठी दि.९/३/२०१६ रोजी उच्चस्तरीय संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आली. या समितीच्या 
दि.२८/३/२०१६ रोजीच्या बैठकीमध्ये मा.उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त झालेल्या कृती आराखड्यास तत्वत: 
मान्यता देण्यात आली. या बैठकीचे इतिवृत्त दि.१६/०५/२०१६ रोजी निर्गमित करण्यात आले असून त्यामध्ये 
न्यायालयाच्या नुतनीकरणाच्या ज्या प्रस्तावाची किंमत रुपये५० लाखापेक्षा अधिक असेल असे प्रस्ताव 
मान्यतेसाठी उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीसमोर सादर करण्याचे ठरले. मा.उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त 
झालेले प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तपासणीअंती उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीच्या मान्यतेसाठी 
सादर केले असता त्यावर चर्चा होऊन सदर प्रस्तावास उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीच्या दि.१८/३/२०२० 
रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली . परंतु, कोविड-१९ या महामारीमुळे सदर बैठकीचे इतिवृत्त 
दि.३/९/२०२० रोजी निर्गमित करण्यात आले. दरम्यान १४ व्या वित्त आयोगाचा कालावधी दि.३१/३/२०२० 
रोजी संपुष्टात आल्यामुळे सदर प्रकरणी प्रशासकीय मान्यतेची कार्यवाही करणे शाक्य झाले नाही. आता, १४ 
व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार" कार्यरत न्यायालयाचे नुतनीकरण" या घटकांतर्गत २०१४ ०५४८ या 
लळेखाशीर्षाखाळील २७- लहान बांधकामे या उद्दिष्टाखाली सन 2022-2023 या वित्तीय वर्षात रु.२१४७.७६ 
लाख इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली आहे. हा निधी महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय यांना 
वितरीत करण्यात आला आहे. त्यानुसार सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः चौविआ ०९१९/७२६/प्र.क्र.१६१/कार्यासन११ 


शासन निर्णय : 


१४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार "कार्यरत न्यायालयाचे नुतनीकरण" या घटकांतर्गत मुख्य 
महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील बांद्रा येथील न्यायालयीन इमारतीच्या दुरुस्ती 
“नुतनीकरणासाठी येणाऱ्या रु.२,०४,२८,४२४/-(अक्षरी रुपये दोन कोटी चार लाख अठ्ठावीस हजार चारशे 
चोवीस फक्‍त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील बांद्रा येथील न्यायालयीन इमारतीच्या 
दुरुस्ती/ नुतनीकरणाच्या कामाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र. न्यायालयीन कामाचे स्वरुप अंदाजपत्रकीय 
इमारत रक्‍कम (रुपये) 
बांद्रा अंपगाकरीता सुविधा देण्याच्या दृष्टीने कोर्टरुमची दरवाज्यांची| २,०४,२८,४२४/- 


रुंदी वाढविणे, चेअर करीता सुयोग्य मार्गिका करणे, कोर्ट रुम 
मध्ये दिशा दर्शक फलक लावणे व त्याअनुषंगाने कोर्ट रुम व 
न्यायाधीशांच्या दालनांची पुनर्रचना करणे. 

अंपगाकरीता प्रसाधनगृहाची पुनर्रचना करणे 


एकूण २,०४,२८,४२४/- 


३. मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील बांद्रा येथील न्यायालयीन इमारतीच्या 
दुरुस्ती/ नुतनीकरणासाठी येणारा खर्च “मागणी क्र.जे-१, २०१४ न्यायदान १०२- उच्च न्यायालये, (११) 
कार्यरत न्यायालयाचे नविनीकरण, (११) (09) कार्यरत न्यायालयाचे नविनीकरण (२०१४ ०५४४) या 
लेखाशीर्षाखाली मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर कामाची निविदा मागविण्यापूर्वी उपरोक्‍त कामे मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या Dedicated Cell 
ने निश्चित केलेल्या कामामधीलच असल्याची खातरजमा करण्याची तसेच सदर अंदाजपत्रके सक्षम 
अधिकाऱ्यांकडून साक्षांकित करण्याची जबाबदारी मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांची राहील. प्रचलित 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन ई-निविदा प्रक्रिया कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
यांच्याकडून राबविण्यात यावी व या प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण करावी. 
तसेच सं.क्र.५ येथील सहाय्यक मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांच्या दि.२४/१/२०२० 
च्या पत्रातील अटींचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

५. हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौ.सं.क्र.२५/२०२०/इमा-२, दि.३/२/२०२० व 
त्या विभागाच्या सहमतीने तसेच शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग,क्र.चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०/का.नऊ, 
दि.१२/१/२०१८ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः चौविआ ०९१९/७२६/प्र.क्र.१६१/कार्यासन११ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६१४१५१०४७५६१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND. 
JUDICIARY DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a80fef4908844f3f0e391754221ba7b421d28c8665334415 
0a5e31030c791f4b, 


pseudonym=A05C54A04D3293F61521D5E463E799884D63F 286, 
S H ETY F serialNumber=7328C41D6A5210C49CCE93 1861626D508AE4537 
D7BB43F92AC6D5796595AADB8, cn=HEMANGI AJIT SHETYE 
Date: 2022.06.14 15:12:09 +05'30' 
(हेमांगी शेट्ये) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


Ee) 


) प्रबंधक (निरिक्षणे 2), मा.उच्च न्यायाळय, अपिल शाखा, मुंबई, 
) मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई, 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
) 

) 

) 


Av AD 


te} 
4 


Cc 


निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई, 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई, 
विधि व न्याय विभाग (का.९/२३), मंत्रालय, मुंबई, 

१०) निवडनस्ती. 


(२ S&S ८४ 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


